तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य, यांच्या 
अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), 
"गट-अ" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७, 
दि.०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२५६/पोल-४, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८/०३/२०२१. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२) संचाळक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.न्या.वै.प्र.स/प्रशा/प्र.क्र.२६४/मुं/का/७४५६-७४५७/२०१९,दि.१०.१०.२०१९. 
शासन परिपत्रक:- 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी व 
ध्वनीफित विश्लेषण),गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८, 
दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची मध्ये काही आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आक्षेप ३० 
दिवसांत न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडे सोपविण्यात यावेत. त्याप्रमाणे 
संचालनालयाने आक्षेपाची पुर्तता करुन शासनास अहवाल सादर करावा. 


3. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०३०९१५४२०४०४२९ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ककवा ताया 
5 0 m n a t h V a S a n t P 0 t a re Mah ie a5 "ठं आ ee क Of किच QU = Home 
Oe 2021 03.09 15:54:08 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),१८ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत,मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२५६/पोल-४, 


२) प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) सर्व उपसंचालळक/सहायक संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
मुंबई/ प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,महाराष्ट्र राज्य. 

४) संबंधित अधिकारी यांना (प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 

५) निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सामान्य प्रशासन विभाग,शा.नि.दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र-अ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी ब ध्वनीफित विश्लेषण गट अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची 


प्रवर्ग # (नियुक्‍तीनंतर S repel शाशी peer 
ज्येष्ठता प्रवर्ग बदलला Scare) Binal सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक 
ae जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त | दिनांक/ज्येष्ठतेचा a अभिप्राय 
क्रमांक असल्यास त्याचा दिनांक दिनांक अर्हता& ठिकाण 
दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता मानीव दिनांक 
) ; 
क्रमांक व परिक्षेचे वर्ष 


श्री.पावडे यांची गृह 
विभाग,शासन आदेश 
क्र.एफएसएल- 
थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
श्री.बि.सु.पाबडे इ.मा.व ०४.०२.१९८५ | २८.०४.२०१६ ना २८.०४.२०१६ | २८.०२.२०४३ pe ०४१५/प्र.क्र.१८/पोल-४ 
क्र.७६/२०१५ (भौतिकशास्त्र) 
दि.२७.०४.२०१६ अन्वये 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग,शा.नि.दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र-अ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेबरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी ब ध्बनीफित विश्लेषण) गट अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची 


प्रवर्ग # (नियुक्‍तीनंतर $ नियुक्तीचा मार्ग कोसा 
ज्येष्ठता प्रवर्ग बदलला Grats sate) ed सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक 
अक्र. : नाव त्यचा जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त | दिनांक/ज्येष्ठतेचा a अभिप्राय 
क्रमांक असल्यास त्याचा दिनांक अर्हता(& ठिकाण 
दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता मानीव दिनांक 
) ; 
क्रमांक व परिक्षेचे वर्ष 


ag 
विभाग,शासन आदेश 
क्र.एफएसएल- 
थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
श्री.वि.सु.पावडे इ.मा.ब. ०४.०२.१९८५ | २८.०४.२०१६ oe २८.०४.२०१६ | २८.०२.२०४३ | WES ०४१५/प्र.क्र.१८/पोल-४ 
क्र.७६/२०१५ (भोतिकशास्त्र) 
दि.२७.०४.२०१६ अन्वये 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग,शा.नि.दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र-अ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी ब ध्वनीफित विश्लेषण गट अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची 


प्रवगे &(नियुबतीनेतर $ नियुक्तीचा मार्ग ate 
प्रवर्ग बदलला Sica aly सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक 
याचां जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त | दिनांक/ज्येष्ठतेचा a 
असल्यास त्याचा दिनांक अर्हता& ठिकाण 
दिनक उमेदवारांचा गुणवत्ता मानीव दिनांक 


) क्रमांक व परिक्षेचे वर्ष 


Te 
विभाग,शासन आदेश 
क्र.एफएसएल- 
थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
श्री.बि.सु.पावडे aa ०४.०२.१९८५ | २८.०४.२०१६ ul २८.०४.२०१६ । २८.०२.२०४३ | WES ०४१५/प्र.क्र.१८/पोल-४ 
क्र.७६/२०१५ (भोतिकशास्त्र) 
दि.२७.०४.२०१६ अन्वये 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


(नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक) 


ज्येष्ठतासूची 


(सरळसेवेने/मर्यादित) 
विभागीय परीक्षेद्वारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष 
७ 


ज्येष्ठता 
दिनांक/ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सामान्य प्रशासन विभाग,शा.नि.दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र-अ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी ब ध्वनीफित विश्लेषण गट अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ची तात्पुरती 


v 


१२ 


श्री.बि.सु.पावडे 


श्रीम.सो.सू.गायकवाड 


०४.०२.१९८५ 


०५.०१.१९८३ 


२८.०४.२०१६ 


०७.०८.२०१९ 


थेट-१ जाहिरात 
क्र.७६/२०१५ 


थेट-३ जाहिरात 
क्र.१८/२०१८ 


२८.०४.२०१६ 


०७.०८.२०१९ 


२८.०२.२०४२ 


२३१.०१.२०४१ 


एम.एस.सी. 
(भौतिकशास्त्र) 


श्रीम.प्रि.दि.देशमुख 


२२३.१०.१९८४ 


०७.०८.२०१९ 


थेट-४ जाहिरात 
क्र.१८/२०१८ 


०७.०८.२०१९ 


२३१.९०.२०४२ 


श्री.पावडे यांची गृह विभाग, शासन 
आदेश क्र.एफएसएल- 
०४१५/प्र.क्र.१८/पोल-४, 
दि.२७.०४.२०१६ अन्वये 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. 
अ.क्र.(२) व (३) व 
अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती गृह विभाग, 
शासन आदेश क्र.एफएसएल- 
०४१५/प्र.क्र.५१३/पोल-४, 
दि.१६.०७.२०१९ अन्वये 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. 


